राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत 
४१६४ अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे/हिनिका-२०२२/प्र.क्र.१३१/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २३ सप्टेंबर,२०२४ 


वाचा- 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक : पदआ२००६/१२८/प्र.क्र.१९/आरोग्य-२, 
दि. ३०.१२.२००६. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: Wes २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि. ०६.०८.२००७. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्रमांकः हिनिका २०१२/प्र.क्र.१६६/आ-५, 
दि.३०.०४.२०१२. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.२१.०९.२०१२ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०२२/प्र.क्र.१३१/आरोग्य-५, 
दि.१५.०३.२०२४ 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६.०९.२०२४ 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (हि.ह. व ज.ज.रो), पुणे-६ यांचे पत्र जा.क्र. सहसंआसे /राहिनिका 
/अस्थायी पदे/चालू ठेवणेबाबत/२४०४७/२०२४, दि.१२.०९.२०२४. 


-0 
~~ 


x 


AN 
~~ 


= 


ल 
“-_ 
— 


mn 
~n 


&S 


प्रस्तावना- 


राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत २०१६६ अस्थायी पदांपैकी १६१३३ अस्थायी पदे संदर्भ 
H.3 येथील दि. ३०.०४.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये कायम करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित ४०३३ 
अस्थायी पदे तसेच, पदांच्या आढाव्यातून सुटलेली सुधारित आकृतीबंध सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
संदर्भिय शासन निर्णय दि.२१.०९.२०१२ अन्वये मंजूरी दिलेली उपकेंद्र स्तरावरील १३१ पदे अशी 
एकूण ४१६४ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत संदर्भ क्र.५ येथील दि.१५.०३.२०२४ 


शासन निर्णय अपदे/हिनिका-२०२२/प्र.क्र.१३१/आरोग्य-५ 


च्या शासन निर्णयान्वये पुढे चाळू ठेवण्यात आली होती. सदर मुदत दि.३१.०८.२०२४ रोजी संपुष्टात 
आली आहे. सदर पदे राज्यातील जनतेस आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या 
दृष्टीने आव्यक असल्याने, उपरोक्‍त नमूद एकूण ४१६४ पदे दि. ०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत अस्थायी ४१६४ पदे ही दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर पदांचा खर्च शासन निर्णयातील पदनामासमोर दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२४-२५ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र विभाग लेखाशिर्ष अस्थायी शासन निर्णय एकूण पदे 
पदे । दि.२१.०९.२०१२ अन्वये 
(हिवताप) | पदांच्या आढाव्यात 
सुटलेली पदे 
| हिवताप २२१०-वैद्यकौय सेवा FT| १०९९ शि १०९९ 
(राज्यस्तर) | सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 
(०१) (०५) हिवताप नियंत्रण 
कार्यक्रम (राज्यक्षेत्र) 
सांकेतांक- (२२१० ०६११) 
२ हिवताप २२१०-वैद्यकौीय सेवा a} ८०८ १३१ ९३९ 
(राज्यस्तर) । सार्वजनिक आरोग्य 
जि.प. ०६-सार्वजनिक आरोग्य 
प्रतिनियुक्ती | १०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 
(०१) (५२) हिवताप नियंत्रण 
कार्यक्रम (स्थानिक aaa) 
सांकेतांक-(२२१० ५२१९) 
३ हिवताप २२१०-वैद्यकीय सेवा al ११२ ae ११२ 


शासन निर्णय अपदे/हिनिका-२०२२/प्र.क्र.१३१/आरोग्य-५ 


जि.प. 
स्थानिकस्तर 


सार्वजनिक आरोग्य 
०६-(जि.प.सार्वजनिक 
आरोग्य 

००१-संचालन व प्रशासन 

(०१) (०५) महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम १९६१ च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने) 

सांकेतांक-(२२१० ०३८९) 
आरोग्य पर्यवेक्षक 


४ | हिवताप 
जि.प. 
स्थानिकस्तर 


२२१० वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य 

०६ - (जि.प.) सार्वजनिक 
आरोग्य 

००१- संचालन व प्रशासन 
(०२) (०८) प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रे (स्थानिक क्षेत्र) 

सांकेतांक - (२२१० ५०४१) 
Wand. आरोग्य सहाय्यक, 
आरोग्य कर्मचारी 


2098 


2098 


एकूण 


राज्यस्तर व जिल्हा परिषद 
(स्थानिक स्तर) एकूण मंजूर 
पदे 


४०३३ 


१३१ 


४१६४ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय अपदे/हिनिका-२०२२/प्र.क्र.१३१/आरोग्य-५ 


आहे. तसेच, उपरोक्त अस्थायी पदांना मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत वित्त विभागाच्या 
दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात यावी. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३१५५११२००१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


९ 


Digitally signed by MAHESH GURULING 
MAHESH _ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5d541c6ddf0221a38b5bf17bde071¢1 
G U R U [_ | N G 6e4fc5d59c6c056a12206b90f86b0b039, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B2EDCC53DBB4AA0ABD5E56CE 
B34FAF620B051435FE8057488BAB1D4B20721 
H A N S H ETT | FD1, cn=MAHESH GURULING HANSHETTI 
Date: 2024.09.23 12:03:42 +01'00' 


(महेश हंडोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज.ज.रो.), पुणे-६. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 
. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप) सर्व. 


जिल्हा हिवताप अधिकारी, (सवी 


१०.हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग प्रशिक्षण पथके (सर्व) 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१३), (अर्थसंकल्प-१९), आ.पु.क., मंत्रालय मुंबई. 

१३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १, २, ३, ५ व अर्थसंकल्प शाखा/लेखा) मंत्रालय, 


मुंबई. 


१४. निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, ( हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे ६ 
*स्थानिकस्तर( जिल्हा परिषद ) एकूण हिवताप विभाग 
___-__________, परिशिष्ट Se परिशिष्ट १ 
राष्ट्रीय किटकजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय दि. ६.०८.२००७ व 
fe 22.0% 202? अन्वये पदांची माहिती. 
[ राष्ट्रीय कटक जन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (हिवताप) उपशिर्ष २२१०५८५०४१ 
| (जि.प) स्थानिकस्तर 


fest परिपदेतील एकुण आरोग्य पर्यवेक्षक - ५६१ व उर्वरित १००५०७१ पदे एकूण 


> 
१०६३२ पद 


त्न्ह 


कि #. जिल्हा मंजूर पदे कायम पदे अस्थयी पदे 


३ रत्नागिरी ३१० स्डट ब्र 
आका नाणिक Mod 
| =| we + | wee | ss ve 
= नंदूरबार ३४८८ {SR <2, 


>= 


SaaS Dat १९६ ८२, 


ge | fers eRe १०७ २७ 
| ge लातुर seo | २२२ ue 
| उस्मानावाद मका { 
Oo 4 उस्मानाबाद २.30 श्ट्ड 


v 
a 
Al 
nN 5 
i 
o 
a 
Aas 
% 
र्ष 


Re Se ne ९४० 


| 3 अमरावती ३५९ ... | २८७ ध्य 
८ र 


wl 
Re 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्यरोग ) पुणे-६ 
; राज्यस्तर एकूण हिवताप विभाग 
| परिशिष्ट २ 
राष्ट्रीय किटकजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय दि. ६.०८.२००७व दि.२१.०९. 
| २०१२ अन्वये पदांची माहिती. 


। zare व अस्थायी पदांची माहिती  ।* (पदांचा गोषवारा) 


He पदाचे नांव मंजूर कायम अस्थाई 
गुळाला मनान तयार मालती काकी 


1२ | सहाय्यक संचालक | é 


cs 
? 


डड मु.प्र.अधिकारी 2 
; ८ प्रशासन अधिकारी |—_+___ ° 
' ६ | हिवताप अधिकारी 3% Bu 2 
शा । ण fares |. १४८४ | जीवशास्त्रज्ञ । es o< rs 
i: et डा द कनिप्ट fees | ८ | Pa ळ | 


० आहा कान यात eS J WATE ee a eT कला ae ककी Ew 2 ES 
2५ | आरोग्य नहाच्यक | 2६४१७ 2 Bae | ३८८८ | 


kan Seer eee ee” Gee eS J 
| p< किटक समाहारक | Re | Ze < | 
३९१५५० ११९० 
9३ ० 
बररिष्ठ fears ‘’ ८ 9 । ३ 


ors 
i j { “ द 
क्क es ee ee ATT ee os 


) 


4 


G 


3? सफाईगार ae ay 
— wey ue seeq of BRR २०३८ 


नु 


